आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ करीता शासकीय वसतीगृह 
बांधकाम (टिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५ १०८३ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेश. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. १०७ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च,२०२२ 


वाचा 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.२४.०६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१, 
दि.२८.०१.२०२२, दि.१७.०३.२०२२. 
२) शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि. १३.१०.२०२१, दि.१४.०२.२०२२ व 
दि.२८.३.२०२२. 
३) अधिक्षक अभियंता नाशिक/नागपुर,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१६) वसतीगृह बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ १०८३), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाळी रु.५१०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत असुन सुधारित अंदाजामध्ये 
रु.३५००.०० लाख तरतुद मंजुर आहे. यापुर्वी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये निधी वितरीत करण्यात आला होता. आता वित्त विभागाने 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन वाढीव उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधीळ शासकीय वसतीगृह बांधकाम 
(टिएसपी) (४२२५ १०८३), ५३-मोठी बांधकामे या अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतुन रु.१२७.३२ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी सत्तावीस लाख बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 


यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 oa | २ ३ PB 
| अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक शिंका १००.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नाशिक. 
2 अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक २ २७.३२ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नागपुर. 
एकुण ३ १२७.३२ 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण ३ कामांवर रकाना ५ मध्ये नमुद 
केलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय worm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ३ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) नाशिक यांचे मार्फत प्राप्त 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी दि.३१ मार्च, २०२२ 
अखेर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


६ वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


8. सदर शासन निर्णण fea विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४६२/व्यय-१४, 
दि.३१.०३.२०२२ च्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२३२५१०६०२४ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4ac0e 
df3f2c6e69e25f4108, 


AUTE Se 
(रविंद्र दि.ओटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
७. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र,नाशिक/नंदुबार/. 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,धुळे. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/नाशिक. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन -२, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.३१/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | यापुर्वीचा खर्च सदर 
मान्यता शा.नि.अन्वये 
किंमत वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 
; १_| २ ३ 1 ok 4 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), धुळे 


¥ पेठरोड नाशिक ता.जि. नाशिक येथे 
आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह 


१४५ ८.७५ & .0O0 400,00 
इमारत PAG मजळा ते सातवा ae २ 
मजला) बांधकाम 
दि अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम, 
१४५८.७५ ५३६.०० १००.०० 


(आदिवासी) नाशिक मंडळ एकुण 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), अमरावती 


| मुलांचे शासकीय वसतीगृह, घाटंजी, ६९६.५३ ४१८.६६ १४.७७ 
ता.जि.यवतमाळ 

२ मुलींचे वसतीगृह, मारेगाव, ६४०.४० ४९४.४७ १२.५५ 
ता.जि.यवतमाळ 

२ ब) अधिक्षक अभियंता,सार्व.बांधकाम, १३३६.९३ ९१३.१३ २७.३२ 

(आदिवासी) नागपूर मंडळ 
एकुण ओ-- बो २७९५.६८ १४४९.१३ १२७.३२ 
RAVINDRA 1 या re 


mber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB1 
)ABD816ED91 A9B6BOF 16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
)22.04.04 11:23:09 +05'30' 


a 

serialNun 
3520025, 
Date: 20: 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


